श्री. मधुकर भाऊरावजी ठाकरे, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपीक 
यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मिळण्यास झालेल्या 
विलंबाच्या कालावधीकरीता त्यांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या रकमेवर व्याज अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक: लोआप्र-२०२३/प्र.क्र.१६८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- (१) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना, दि. ०१/११/२००८ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. सेनिवे.१०९१/५५/सेवा-४, दि. ०६/०५/१९९१ 

3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: अरजा २४९६/२०/सेवा-९, दि. २० जून, १९९६. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेपुर-३०९४/प्र.क्र. ९३/सेवा-१०, दि. २२/११/१९९४ 


) 
) 
) 
५) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. वेपुर-३०९४/प्र.क्र. ९३/सेवा-१०, दि. २१/०३/१९९५ 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. वेपुर-३०९४/प्र.क्र. ९३/सेवा-१०, दि. २४/०१/१९९६ 

७) विभाग शासन निर्णय क्र.:गवियो-१००८/प्र.क्र.३१/२००८/शासन हमी, दि. ३०/०९/२००८ 

५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.व्यशिप्र-२०२३/ 
आस्था-४/प्र.क्र. ५४/लोकआयुक्‍त/का-४, दि. २७/०४/२०२३ 


a ios: न्न — a ‘ok व्य — 


शासन sear :- 


श्री. मधुकर भाऊरावजी ठाकरे, वरिष्ठ लिपीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, aria, जि. बुलढाणा हे शासकीय 
सेवेतून दि. १९/०८/२०१९ रोजी स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत. श्री. मधुकर भाऊरावजी ठाकरे, यांनी मा. लोक आयुक्‍त 
यांचेकडे सेवानिवृत्ती वेतन व त्यानुषंगाने देय इतर लाभ मिळण्यास विलंब होत असल्याबाबत तक्रार केलेली होती. मा. 
लोक आयुक्त यांनी श्री. ठाकरे यांना सेवानिवृत्तीनंतर देय होणारे लाभ मिळण्यास विलंब झाला असल्याने सेवानिवृत्ती 
नंतर देय होणारे लाभाच्या रकमेवर ८ टक्के दराने व्याजाची परिगणना करुन रक्‍कम अदा करण्याबाबत आदेश दिले 
होते. त्या अनुषंगाने श्री. ठाकरे यांना सेवानिवृत्तीनंतर देय रकमा अदा करण्यास झालेल्या विलंबाकरीता प्रदान केलेल्या 
रकमेवर ८ टक्के व्याजाने एकूण रु. २,००,२०१/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती संचालनालयाने 
दि. २७/०४/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केली आहे 


२. श्री. ठाकरे यांना सेवानिवृत्ती विषयक लाभ अदा करण्यास झालेल्या विलंबामुळे प्रदान करण्यात आलेल्या रकमेवर 
८ टक्के व्याजदराने खालील विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रक्‍कम रु. २,००,२०१/- अदा करण्यास झ्ासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः लोआप्र-२०२३/प्र.क्र.१६८/व्यशि-१ 


अ. | विवरण प्रदान केलेली | स्वेच्छा सेवानिवृत्ती | रक्‍कम प्रत्यक्षात | विलंबाने प्रदान | शेरा 
क्र. रक्‍कम नंतर ६ महिन्याचे | प्रदान केल्याचा | झाल्याने ८ टक्के 
आत देय दिनांक । दिनांक दराने देय होणारी 
रक्‍कम 
१ मृत्यु नि- | ६,१८,७५०/- १९/०२/२०२० १८/०२/२०२२ ९९,०००/- 
सेवाउपदान 
२  । रजारोखीकरण । ४,३८,७५०/- | १९/०२/२०२० ०१/११/२०२१ ५९,६४३/- 
३ सातवा वेतन । ३२,९०१/- १९/०२/२०२० १३/०३/२०२२ ५,४३५/- 
आयोगानुसार 
मिळणारा 
पहिला हफ्ता 
४ सातवा वेतन । ३२,९०१/- ०१/०७/२०२० १३/०३/२०२२ ४,४७९/- वित्त विभाग 
आयोगानुसार शा.नि. दि. 
मिळणारा दुसरा ३०/०६/२०२१ 
हफ्ता नुसार व्याजाची 
परिगणना 
षु गटविमा ६१,६०६/- १९/०२/२०२० २०/०६/२०२२ ११,५०९/- 
योजना 
६ | निवृत्ती वेतन ४,९१,८८६/- । १९/०२/२०२० ०२/०१/२०२२ २०,०३६/- 
एकूण १६,७६,७९४/- २,००,१०२/- 


३. श्री. ठाकरे यांना सेवानिवृत्तीनंतर देय रकमा अदा करण्यास झालेल्या विलंबाकरीता प्रदान केलेल्या रकमेवर ८ 
टक्के व्याजाने देय होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात येईल. 


१) मृत्यु-नि-सेवा उपदान - मागणी क्र. ७-६, २०७१०४१७-७०१७, ०४-२७॥७018/ 
Charges, १२- Interest on Delayed payment 


2) निवृत्ती वेतन - मागणी क्र. G-§&, 201990903-Pension, o8-Pensionary Charges, 
१२- Interest on Delayed payment 


3) रजारोखीकरण - मागणी क्र. 5-६, २०७१०५९८- 994 Leave Encashment Benefits, 
o%-Pensionary Charges, 92- Interest on Delayed payment 


४) गट विमा योजना - लेखाशिर्ष ८०१ १००५९ - General Insurance Saving Fund 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लोआप्र-२०२३/प्र.क्र.१६८/व्यशि-१ 


५) ७ व्या आयोगानुसार मिळणारा पहिला व दुसरा हफ्ता यांच्या व्याजावरील खर्च श्री. ठाकरे यांचे वेतन ज्या 
लेखाशिर्षाखाली आहरीत करण्यात येत होते त्याच लेखाशिर्षामधून भागविण्यात येईल. 


8. सदर शासन आदेश वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १८०/सेवा-७, दिनांक ०२/०६/२०२३, Bal. संदर्भ क्र. 
१३८/सेवा-६, दि. १४/०६/२०२३ व अनौ. संदर्भ क्र. २७३/सेवा-९, दि. १८/०७/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०९२६१६३६०४७३०३ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


ig 

c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT AND 
ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 

.20=be7f8a656a -dbac5e75130d8b7a4674a77a2691 e4bf21582d39 
288329, pseudonym=323361D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBER, 


serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FBOCE23F 
47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Date: 2023.09.26 16:39:43 +05'30 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर, ( लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ) 
3) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा (संचालकांमार्फत) 
४ सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती (संचालकांमार्फत) 
) 
) 
) 


५) प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शेगाव, जि. बुलढाणा (संचालकांमार्फत) 
६) श्री.मधुकर ठाकरे, सेवानिवृत्त वरीष्ठ लिपीक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शेगाव, जि. बुलढाणा (संचालकांमार्फत) 
७) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


